प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना या केंद्र पुरस्कृत 
योजनेकरीता अनुसूचित जाती (sc) या 
संवर्गाच्या राज्य हिश्याकरीता नवीन 
लेखाशीर्ष निर्माण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रमानंले-२०१९/प्र.क्र.७२/कु.क. 
१० वा मजला, बी विंग, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्रालय, लो.टि. मार्ग, मुंबई- ४०० ००१ 
तारीख: ३१ ऑगस्ट, २०१९ 
वाचा - 
१) महालेखाकार, महाराष्ट्र-१ चे पत्र क्रमांकः ख.वि/चा-१/सा.आ.विभाग/यू ओ आर-४९/ 
२०१९ - २०/ ३३७,दि. १.७.२०१९ 


प्रस्तावना - 
प्रधानमंत्री मातृवंदना ही केंद्र पुरस्कृत योजना राज्यात दि. १.१.२०१७ पासून राबविण्यात येत आहे. 


सदर योजनेत केंद्र व राज्य शासन यांचा आर्थिक सहभाग ६०:४० असा आहे. योजनेसाठी प्राप्त होणारा केंद्र व 
राज्य हिऱ्‌याचा निधी आयुक्‍त, आरोग्य सेवा व अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांच्या नावे 
उघडण्यात आलेल्या Escrow Account मध्ये उपलब्ध करुन घेण्यात येतो. या योजनेवरील निधी सर्वसाधारण 
(General), अनुसूचित जाती (SC) व अनुसूचित जमाती (ST) या तीन घटकांमध्ये प्राप्त होतो. या योजनेसाठीचा 
केंद्र हिऱयाचा ६०% निधी थेट Escrow Account मध्ये जमा होत असल्याने अनुसूचित जाती (SC) या 
घटकाच्या राज्य हिऱ्याकरीता नवीन लेखाशीर्ष निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यास 


अनुसरुन पुढील प्रमाणे शासन निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय- 
प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेच्या अनुसूचित जाती (50) या संवर्गाच्या राज्य हिऱ्याच्या (४०%) निधीसाठी 


खालील प्रमाणे नवीन लेखाशीर्ष निर्माण करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमानंळे-२०१९/प्र.क्र.७२/कु.क. 


मागणी क्रमांक आर-१ Demand No R-1 

२२११ -कुटुंब कल्याण 2211 - Family Welfare 

७८९, अनुसुचित जाती उप योजना 789, Scheduled Castes Sub Plan 

(09) अनुसुचित जाती उपयोजनेंतर्गत (01),Scheme under Scheduled Castes 
योजना Sub Plan 

(09) (09) प्रधानमंत्री मातृवंदना (01) (01) Pradhan Mantri 

रोजना ( अनुसुचित जाती उपयोजना) Matru Vandana Yojana (SCSP) (CSS) 
केंद्र पुरस्कृत योजना) (State Share 40%) 

(केंद्र पुरस्कृत योजना) (Scheme) (22111459) 

(राज्य हिस्सा ४०%)(कार्यक्रम) 

(२२११ १४५९) 

३१ सहाय्यक अनुदान (वेतनेत्तर) 31 Grant in Aid (Non-Salary) 


हा शासन निर्णय महालेखाकार, महाराष्ट्र १, मुंबई यांच्या दि.१.७.२०१९ च्या पत्रान्वये, वित्त 
विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ अर्थ - ९, दि.२९.८.२०१९ तसेच नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक 
संदर्भ क्र.३०९/का-१४११, दि.१६.८.२०१९ अन्वये प्राप्त मान्यतेने व सहमतीने निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८३११६२८३६२६१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ujwala Arun Ransing 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public 


e 
U | Wa la A ru | al Health Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


2.5.4.20=a7788b3b3 1e2d9269bcbfd9588a6ee477 1341 
780133d295a56dd4ef476977773, 


‘ serialNumber=3b8f98f1c182bf458a4deee399a7241b5 
a Nn S | al 044aeb09c097bc6d28b58709fe8ef0d, cn=Ujwala Arun 
Ransing 
Date: 2019.08.31 16:48:01 +05'30' 


(उज्वला अ. रणसिंग) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. महालेखापाल,महाराष्ट्र -१/२ (लेखापरीक्षा/(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
३. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमानंळे-२०१९/प्र.क्र.७२/कु.क. 


४. अतिरिक्त संचालक, आरोग्य सेवा, कुटुंब कल्याण, पुणे 

५. वित्त विभाग (अर्थ-९) मंत्रालय, मुंबई. 

६. नियोजन विभाग (का.१४७२/१४११) मंत्रालय, मुंबई. 

७. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 

८. सह सचिव (ई आस) अर्थ व सांख्यिकी संचालनक, नवीन प्रशासन मंत्रालय, मुंबई. 
९. अवर सचिव (अर्थसंकल्प),सा.आ.वि. मंत्रालय, मुंबई. 

१०.निवडनस्ती 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


